जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास 
विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 

दिनांक ५ एप्रिळ, २००३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१५ 

३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१५/प्र.क्र.५/का-७-अ, 
दिनांक २ मार्च,२०१५. 

४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०१६/प्र.क्र.६/का७-अ, 
दिनांक १९ मार्च,२०१५. 

५) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१२/का७-अ, 
दिनांक ०४ मार्च, २०२० 

६) उपआयुक्त (प्रशासन), महिळा व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/जि.प./अस्थायी पदे/२०१९-२०/का-१/२८९७, दिनांक०३.०९.२०२०. 

७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.३१.०८.२०२० 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून आकृतीबंध शासन 
निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ५.४.२००३ अन्वये मंजूर केलेला 
आहे. सदर आकृतीबंधानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ 
व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० 
ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-७ येथील दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१२/का-७अ 


३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास 
विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक ०३.०९.२०२० च्या पत्रान्वये 
प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेच्या 
महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व 
मुदतवाढ दिलेल्या एकुण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१.०८.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१६११२३५६९१३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

RAVINDRA DN! GN = RAVINORA SITARAM JARANDE, © IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SITARAM JARANDE "६ ou= Women ano cet 


(र.सि.जरांडे ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
४. सर्व महिला व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
५. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
९. वित्त विभाग (का-६/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्राळय,मुंबई 
१०.निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१२/का-७ अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१२/का-७अ, दि. १६/०९/२०२० 
सोबतचे विवरणपत्र 
जिल्हा परिषद मधील महिल व बाल विकास अंतर्गत वर्ग-३ व ४ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम स्तर वेतनश्रेणी मंजूर पदे (३४ जिल्हे) 
| कक्ष अधिकारी 5-१४ ३८६००-१२२८०० ३४ 
२ | वरिष्ठ सहायक (लेखा) 5-८ २५५००-८११०० ३४ 
३ | कनिष्ठ सहायक 8-६ १९९००-६३२०० ३४ 
४ | Pras 5-१ १५०००-४७६०० ३४ 
एकूण १३६ 
RAVINDRA DN: CN RAVINDRA SITARAM JARANDE, CIN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SITARAM JARANDE एकया Oo NOMENA ONS 


Date: 2020.09.22 15:23:44 +05'30' 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


